१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांच्या 
नियंत्रणाखालील अंबाजोगाई, परळी, केज व 
गेवराई येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्तीस / नुतनीकरणास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत..................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा - 


१ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का-९, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 

२ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ 

३ प्रबंधक (निरीक्षणे २) यांचे पत्र क्रमांक 8(// ६०४९ of २०१० २९१७/२६६७७/१६ 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना - 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या Warmed! सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधि नमूद केलेला आहे. १४ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता 
रुपये २२८ कोटी इतका निधी दर्शविळेळा आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. या समितीच्या दिनांक २८.०३.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रुपये ५० लक्ष मर्यादेच्या 
पुढील एकूण ९१ इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नुतनीकरणाच्या कामांना संदर्भाधीन दिनांक १२ जानेवारी, 
२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभाग म्हणून अटींच्या अधीन राहून विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत. 
जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे नियंत्रणाखाळीलळ अंबाजोगाई, परळी, केज व गेवराई येथील 
न्यायालयांच्या नुतनीकरणाचे सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथे 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२८/का.१२ 


नमूद पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर अंदाजपत्रक 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उप विभागीय अभियंता यांनी तयार केले असून संबंधित 
कार्यकारी अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश बीड यांनी साक्षांकीत केले आहे. सदर 
न्यायालयांचे अन्य नस्तींवरील प्रस्ताव विचारात घेऊन ते रुपये ५० लक्षची मर्यादा ओलांडत असल्याने 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीने दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली 
आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे नियंत्रणाखालील अंबाजोगाई, परळी, केज व 
गेवराई, जिल्हा बीड येथील न्यायालयीन इमारतींच्या १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत नुतनीकरणाच्या 
कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning 
of Existing Courts) या कामांच्या मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय बीड यांच्या नियंत्रणाखालील अंबाजोगाई येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी 
रुपये ३९,२१,०९९/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस लक्ष एकवीस हजार नव्याण्णव फक्त), परळी येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये १३,६७,९९१/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष सदुसष्ट हजार 
THe एक्क्याण्णव फक्त) केज येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये १४,७६,२७६/- 
(अक्षरी रुपये चौदा लक्ष शहाहत्तर हजार Sal शाहाहत्तर फक्त) व गेवराई येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये २०,६२,१४०/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष बासष्ट हजार एकशे चाळीस 
फक्‍त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे: 


न्यायालयीन इमारत अंबाजोगाई , जिल्हा बीड 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Plastering and Water Proofing 23,88,C00 
2 Anti-Termite Treatment 
Add ४% for Contengencies charges 83,882 
Add 4% Centage Charges 9,99, 880 
एकूण (अ) २५,६१,२८२ 
3) Electrification (4) १३,५९,८१७ 
एकूण (+ 4) ३९,२१,०९९ 
अक्षरी रुपये एकोणचाळीस लक्ष एकवीस हजार नव्व्याण्णव फक्त 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२८/का.१२ 


न्यायालयीन इमारत परळी , जिल्हा बीड 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Plastering and Water Proofing 3,00,480 
2 Anti-Termite Treatment 
Add 8% for Contengencies charges १२,०२४ 
Add 4% Centage Charges १५,०३० 
एकूण (अ) ३,२७,६४४ 
Electrification (ब) १०,४०,३४७ 
एकूण (अ--ब) १३,६७,९९१ 
अक्षरी रुपये तेरा लक्ष सदुसष्ट हजार नऊशे एक्क्याण्णव फक्त 
न्यायालयीन इमारत केज , जिल्हा बीड 
अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Plastering and Water Proofing ८,५२,७५० 
2 Anti-Termite Treatment 
Add ४% for Contengencies charges ३४,११० 
Add 4% Centage Charges ४२,६२८ 
एकूण (अ) ९,२९,४९८ 
3 Electrification (4) ५,४६,७७८ 
एकूण (A+ 4) १४,७६,२७६ 
अक्षरी रुपये चौदा लक्ष शहात्तर हजार दोनशे शाहात्तर फक्त 
न्यायालयीन इमारत गेवराई , जिल्हा बीड 
अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Plastering and Water Proofing ९,६८,२५० 
2 Anti-Termite Treatment 
Add ४% for Contengencies charges ३८,७३० 
Add 4% Centage Charges ४८,४१३ 
एकूण (आओ) 90,44,383 
३ Electrification (ब) १०,०६,७४७ 
एकूण (अ-ब) २०,६२,१४० 


अक्षरी रुपये वीस लक्ष बासष्ट हजार vps चाळीस wad 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२८/का.१२ 


२. उपरोक्तमान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे: 

i. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियमपुस्तिकेमधील प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या 
नियमांच्या व तदअनुषंगिक नियमांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

॥. अर्थसंकलपीय तरतुद उपलब्ध असली पाहीजे. 


३. जिल्हाव सत्र न्यायालय बीड यांच्या नियंत्रणाखालील अंबाजोगाई, परळी, केज, व गेवराई 
येथील न्यायालयीन इमारतींच्या नुतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) 
न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, (११)(०१) कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४८)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या कामांमधीळच उपरोक्‍त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा बीड यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२१६/२०१७/इमा-२, दिनांक 
०७.०८.२०१७अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक 
१२.०१.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११८१९२५६२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


Amogh 
Shyamkant ९१100 णाल 
(अ. श्यां. Hard) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परीषद / विधान सभा 

प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 


Cc “७ A  -5 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
1f733daf00a602841 4c43d0cc10d82acab3b732c4edd56e818f8a3b 


ber=9ebeebf21dcS4ceecs 1e6dSffc84bb94ca6af89497279007d66 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२८/का.१२ 


५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

११.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

१२. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


